जुलै, २०२१ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे उद्भवलेल्या 
परिस्थितीमुळे रायगड,रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, 
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील निराधार झालेल्या 
कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य व केरोसिन वाटपासाठी 
झालेल्या खर्चाकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.०७/म-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१८/प्र.क्र.२२५/म-३, दि.०८.०३.२०१९ 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे क्र.पुशा/कार्या-३/जुले,२०२१ अतिवृष्टी अहवाल/२०२२, 
दि.०७.०७.२०२२ चे पत्र 
३) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे क्र.मह-३/नैआ/कावि/२३/२०२२, दि.३१.०३.२०२२ रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना :- 
जुले, २०२१ मध्ये राज्यातील काही जिल्हयांमध्ये अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीमुळे सामान्य 
जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये राज्यातील अतिवृष्टी व पूर यामुळे 
आपत्कालीन परिस्थिती उदभवून २ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्या खाली बुडाले असल्यास/घरे 
पूर्णत: वाहून गेळी असल्यास/पूर्णत: acted sist असल्यास त्यामुळे निराधार होणाऱ्या कुटूंबांना मोफत 
अन्नधान्य व केरोसीन वाटप करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. 
त्यानुसार विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे यांच्याकडून काही जिल्हयातील निसर्ग चक्रीवादळामुळे 
बाधित व्यक्‍तींना मोफत अन्नधान्य व केरोसीन वाटप करण्यात आले आहे. सदर मोफत वाटप केलेल्या अन्नधान्य 
व केरोसीनच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याप्रकरणी सर्व बाबी विचारात 
घेऊन शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 
जुले, २०२१ मध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, 
सांगली व कोल्हापूर या जिल्ह्यांमधील बाधित झालेल्या नागरीकांना मोफत वितरीत केलेल्या अन्नधान्य व 
केरोसीनच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती करण्यासाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार रू.१२२८.८५ लाख (रूपये बारा 
कोटी अठ्ठावीस लक्ष TAA हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे यांना अदा करण्यास 
याव्दारे शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विभागीय आयुक्‍त जिल्हा वितरीत करावयाची रक्‍कम (रु.लाखात) 
a विभागीय आयुक्‍त, कोकण रायगड १२८.८७ i 
रत्नागिरी २३.१० 
सिंधुदूर्ग ५.२० 
२. विभागीय आयुक्त, पुणे सातारा ७५.६० 
सांगली ४१७.८२ 
कोल्हापूर ५७८.२६ 
एकूण १२२८.८५ 


DNA निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.०७/म-३ 


२. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्हयातील बाधित झालेल्या नागरीकांना 
मोफत वितरीत केलेल्या अन्नधान्य व केरोसीनच्या खर्चाची प्रतीपूर्ती करावयाची रक्‍कम विभागीय आयुक्‍त, कोकण 
व पुणे यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कक्ष अधिकारी म-११ यांनी सदर निधी अर्थसंकल्पित 
वितरण प्रणाळीवर विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे यांना वितरीत करावा. 

३. याबाबतचा खर्च, “मागणी क्र.सी-६, प्रधान लेखाशीर्ष - २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी 
अर्थसहाय, ०२, पूर चक्रीवादळे इत्यादी, १०१, अनुग्रह सहाय्य, (९२) राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
मानकाव्यतिरिक्‍्त खर्च, (९२)(०६) राहत केंद्रामध्ये निवारा, अन्न, TA, औषधे इत्यांदीचा पुरवठा (२२४५ २२४७), ३१ 
सहाय्यक अनुदाने" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली सन 2022-2023 या वित्तीय वर्षी पुनर्विनियोजनाव्दारे प्राप्त 
झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. नियंत्रक अधिकारी यांना असेही कळविण्यात येते की, सदर निधी केरोसीन वितरकांना विनाविलंब प्रदान 
करण्यात यावा. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही यांची दक्षता घ्यावी. 
याबाबतचा खर्चाचा मेळ महालेखापाल यांनी नोंदविलेल्या खर्चाशी घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे अनुदान 
वाटपासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास तात्काळ पाठविण्यात यावे. 

५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.अनौ.सं.२४८/२०२२/व्यय-९, दि.१३.०७.२०२२ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९१४१५१३०५५५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.09.15 11:59:17 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्‍त, कोकण व पुणे 
२) जिल्हाधिकारी, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली,कोल्हापूर 

३) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

8) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

५) अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई 

६) संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक शाखा, मुंबई, 

७) उप सचिव (नापु-२२/नापु-२७), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८) कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प-१/म-११/पीएसी/पीएसी-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली,कोल्हापूर 

१०) निवडनस्ती (म-३ कार्यासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


